महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन 
शाखा) संवर्गातील शिक्षणाधिकारी व तत्सम 
या पदांची दिनांक ०१.०१.२०२०, दिनांक 
०१.०१.२०२१ व दिनांक ०१.०१.२०२२ 
रोजीची वर्षनिहाय अतिरिक्‍त तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची ... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.२३३ /प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ३२ 
तारीख: ०३ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा : .आयुक्‍्त (शिक्षण) यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. आशिका/आस्था-ब/१२४/ज्येसू/शिअ/ 
२०२२४१७२, दिनांक १३.०५.२०२ 


शासन परिपत्रक- 

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) संवर्गातील शिक्षणाधिकारी व तत्सम 
पदाची ची दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची दिनांक ०३.१०.२०२२ रोजी 
प्रसिध्द करण्यात आली आहे. आता दिनांक दिनांक ०१.०१.२०१९ ते दिनांक ३१.१२.२०१९ 
म्हणजेच दिनांक ०१.०१.२०२०, दिनांक ०१.०१.२०२० ते दिनांक ३१.१२.२०२० म्हणजेच दिनांक 
०१.०१.२०२१, रोजीची व दिनांक ०१.०१.२०२१ ते दिनांक ३१.१२.२०२१ म्हणजेच दिनांक 
०१.०१.२०२२, रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठता सूची यासोबतच्या अनुक्रमे प्रपत्र-१,२ व ३ 


मध्ये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


2. सदर ज्येष्ठतासूची शासन अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, 


दिनांक २१.०६.२०२१ नुसार तयार करण्यात आली आहे. 


३. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४.०८.२०१७ 


रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये, दिनांक २५.०५.२००४ चा शासन निर्णय रद्द करुन 


पदोन्नतीमधीळ आरक्षण अवैध ठरविळे आहे. सदर निर्णयास आव्हानित करण्यासाठी मा. 


सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.२३३ /प्रशा-२ 


करण्यात आली आहे. सदर विशेष अनुज्ञा याचिकेमधील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून ही 


ज्येष्ठतासूची निर्गमित करण्यात येत आहे. त्यानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये 


बदल झाल्यास त्यानुसार सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये बदल होईल, या अटीच्या अधीन राहून ही 


ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


४. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरहू ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधितांच्या 


Fear आणावी, ज्या अधिकाऱ्यांना ज्येष्ठतायादी संबंधित आक्षेप असतील त्यांनी त्या 


संदर्भातील निवेदन आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत, हे आदेशा निर्गमित 


झाल्यापासून दोन आठवडयाच्या आत झासनास सादर करावे. विहित कालमर्यादेनंतर 


आलेल्या निवेदनाचा विचार करण्यात येणार नाही. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य पुणे 


यांनी विहित कालमर्यादेत प्राप्त झालेली निवेदने त्यांच्या अभिप्रायासह शासनाकडे तात्काळ 


पाठवावीत. 


कि सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"५/.॥च9590॥9.9०0. या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१००३१८२९३७४७२१ 


असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DEEPAK VIJAY 
SHELAR 


Date: 202 


(दीपक शोलार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रत, 
१. आयुक्त शिक्षण, आयुक्‍त शिक्षण यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे, 
२. सर्व संबंधित अधिकारी आयुक्‍तालयामार्फत 
३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


4६87558863 


शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.२३३ /प्रशा-२, दिनांक ३ ऑक्टोबर, २०२२ सोबतचे प्रपत्र-१ 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (प्रशासन शाखा) संवर्गातील शिक्षणाधिकारी व तत्सम अधिकाऱ्यांची दिनांक दि.०१.०१.२०१९ ते दि.३१.१२.२०१९ या कालावधीची म्हणजेच 
दि.०१.०१.२०२० रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासूची 


अधिकाऱ्यांचे नांव मागास प्रवर्ग जन्म दिनांक । नेमणूकीचा जेष्ठतासूचीत 
दिनांक देण्यात आलेला 
गृहित 
कृत्यात्मकदिनांक 


श्री.एम.एस.जोझी खुला ०२.०७.१९६५ ।०५.०४.२०१९ ०५.०४.२०१९ पदोन्नती ३१.०७.२०२३ 
र 
एस.इ.उमाळे खुला २२.०३.१९६१ [98.03.2098 १९.०३.२०१९ पदोन्नती ३१.०३.२०१९ से 
खुल 
Ce Gc ग्वा 
८ aaa 
७ GRE BEAR PRR 
श्री.ए.एस.काथवटे खुला ०२.०४.१९६२ ।१५.०३.२०१९ १५.०३.२०१९ पदोन्नती ३०.०४.२०२० 
खुल 
श्री.डी.टी.जुन्नरकर मा.व ०७.०३.१९६१ |।१६.०३.२०१९ १६.०३.२०१९ पदोन्नती ३१.०३.२०१९ "'से.नि 
isl 
ef ॥ 
verse — 


पदोन्नती/ सेवानिवृत्तीचा ]ोरा 
निवडीव्दारे 


अक्र 


सरळसेवा प्रवेजा 


श्री.ए.डी.मानकर ३०.०६.२०२१ 


— 
a 
a 
oa 


शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.२३३ /प्रशा-२, दिनांक ३ ऑक्टोबर, २०२२ सोबतचे प्रपत्र-२ 


जेष्ठतासूचीत 
देण्यात आलेला 
गृहित कृत्यात्मक 
दिनांक 


पदोन्नती/निवडी 
व्दारे सरळसेवा 
Waar 


i 


aan 
[4 
— 
__4 
4 
=e 
= 
वत 
i 
a व्ळळळ 


ae ae 


शेरा 
१० 


शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२१२२/प्र.क्र.२३३ /प्रशा-२, दिनांक ३ ऑक्टोबर, २०२२ सोबतचे प्रपत्र- 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट -अ (प्रशासन शाखा) संवर्गातील शिक्षणाधिकारी व तत्सम अधिकाऱ्यांची दिनांक 09.09.2029 ते 39.92.2029 या कालावधीतील म्हणजेच दिनांक 
०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त वार्षिक ज्येष्ठतासूची 


ज्येष्ठता अधिकाऱ्यांचे नांव जन्मदिनांक नियुक्ती ज्येष्ठता सेवानिवृत्ती अभिप्राय 
क्रमांक दिनांक मार्ग | दिनांक/ज्येष्ठते दिनांक 

(पदोन्नतती/ | चा मानीव 

सरळसेवा दिनांक 


